भूमी अभिलेख कक्षातील 32 अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एस-१०/२०२१/प्र.क्र.२४९/फ-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०२१. 
पहा :- 

१) महसूल व वन विभागाचे शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 

दिनांक १३.०९.२०१९. 
२) वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १५.०२.२०२१. 
3) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 

पत्र क्रमांक कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.२१/२०-२१/२०४; दिनांक २२.०२.२०२१. 
४) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १६.०३.२०२१. 
५) वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १०.०८.२०२१. 


शासन निर्णय: 
भूमी अभिळेख कक्षातील ३२ अस्थायी पदांना दिनांक २८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र. ३ अन्वये विनंती केली आहे. 


२. उपरोक्त प्रस्तावानुषंगाने तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन, सदर ३२ अस्थायी पदांना या विभागाच्या समक्रमांक दिनांक १६.०३.२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये दिनांक १.०३.२०२१ ते दिनांक ३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


3: fed विभागाच्या संदर्भ क्र. ५ च्या शासन निर्णयानुसार सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक २८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले 
आहेत. यास्तव प्रपत्र-अ मध्ये दर्शविलेले ३२ अस्थायी पदे दिनांक १.०९.२०२१ ते दिनांक २८.०२.२०२२ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे :- 
अ) सदर ३२ अस्थायी पदे ६ महिन्यांपेक्षा अधिक काळावधीसाठी रिक्‍त नाहीत. 
ब) सदर ३२ अस्थायी पदे भूमी अभिलेख कार्यालयातील असून ती वन विभागातील पदांच्या 
आढाव्याअंती संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मान्य केलेल्या आकृतीबंधातील पदांमध्ये 
समाविष्ट असणे आवश्‍यक आहे. 
४. सदर पदावर होणारा खर्च हा २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर), ०१ वनीकरण, 909 वनसंधारण व 
विकास, १०१ (दोन) वनाचे सर्वेक्षण, जमाबंदी व सिमांकन (२४०६ ०१०२) या लेखाशीर्षाखाळली सन २०२१-२२ या 
वित्तीय वर्षातील मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


प. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
१०.०८.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२१/प्र.क्र.२४९/फ-३ 


द. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९१३१२५९४२६२१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


०८ wr -5 


१०, 
११, 
१२. 
१३. 
१४. 
१४. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


प Digitally signed by Arvind Shankar Apte 
Arvi nd S han kar DN: CN = Arvind Shankar Apte, C = IN, S 
= Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Revenue And Forest 


Apt e Department 


Date: 2021.09.13 13:00:55 +05'30' 
(अरविंद आपटे) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन - दुय्यम संवग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), ठाणे / नागपूर. 

मुख्य वनसंरक्षक, भूमी अभिलेख कक्ष, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर यांचे कार्यालय. 
उप वनसंरक्षक, भूमी अभिलेख कक्ष, नागपूर. 

उप वनसंरक्षक, भूमी अभिलेख कक्ष, ठाणे स्थित पनवेल. 

महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / ठाणे. 

वित्त विभाग, व्यय-१०, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

कार्यासन ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

कार्यासन फ-२, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२१/प्र.क्र.२४९/फ-३ 


झासन निर्णय क्र. एस-१०/२०२१/प्र.क्र.२४९/फ-३, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२१ सोबतचे 


विवरणपत्र “अ 


प्र.मु.व.सं.म.रा. नागपूर | अप्र.मु.व.सं. उप वनसंरक्षक, उप वनसंरक्षक, भूमी 
यांचे कार्यालयात (वन्यजीव) पुर्वी । भूमी अभिलेख पुर्व अभिलेख पश्चिम प्रदेश 
मु.व.सं.भूमी अभिलेख नागपूर प्रदेश नागपूर कार्यालय ठाणे स्थित 
कार्यालयातील पदे | कार्यालयातील पदे | कार्यालयातील पदे | पनवेल कार्यालयातील पदे 


po [seer | tT |... | 

a 
तालुका 

“श्रे | अ | * | “| “| 

विभागीय 

वनअधिकारी 


कार्यालय 
लघुलेखक १ aa q 
BES pe 

लघुलेखक 7 q q २ 
| ललत SS 
pa [Rarer fe | 
आळ कळ आण ळळ आळ कळकळ कळक, 
७-1: कीड कक आक a काशा काक ee 
"१. 1. हो. |: "के __.. 
Arvind Shankar पणा (Ms. 


Maharashtra, OU = Revenue And Forest 


Apte Department 


Date: 2021.09.13 13:01:14 +05'30' 


(अरविंद आपटे) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


3३३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


